“राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जन्मशताब्दी 
महोत्सवानिमित्त मोझरी क्षेत्रात मुलभूत सुविधा निर्माण 
करण्यासाठी विकास आराखडा” 

शिखर समितीची पुनर्रचना करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सं.क्र.२०१४/३३४/का.१४४४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ एप्रिल, २०१८. 


वाचा:-१) नियोजन विभाग झासन निर्णय क्र.तिक्षेवि-२००९/प्र.क्र.२५/का.१४४४, दि.१९ जुले, २०१० 
2) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र.तिक्षेवि-२००९/प्र.क्र.२५/का.१४४४,दि.१ सप्टेंबर, २०१० 
३) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र.स. क्र.-२००/२०१३/का.१४४४, दि. ३१ ऑक्टोबर, २०१४ 
४) नियोजन विभाग झासन निर्णय क्र.तिक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.०३/का.१४४४, दि.२१ फेब्रुवारी, २०१५ 
) 
) 


o~ 


५) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र.सं. क्र.-३३४/२०१४/का.१४४४, दि. २० एप्रिळ, २०१५ 
६) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र.तिक्षेवि-२०१६/प्र.क्र.२२/का.१४४४, दि.३० जानेवारी, २०१८ 


प्रस्तावना:- 


“राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जन्मशताब्दी महोत्सवानिमित्त मोझरी, क्षेत्रात मुलभूत सुविधा 


निर्माण करण्यासाठी विकास आराखडा” या अंतर्गत मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता संदर्भाधिन 


क्र. ४, दि. २१ फेब्रुवारी, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये रु. १५०.८३ कोटीच्या सुधारित आराखड्यास 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर आराखड्यास संदर्भाधिन क्र. ६ वर नमुद, शासन 


निर्णय दि. ३० जानेवारी, २०१८ अन्वये दि. ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या 


आराखड्यासाठी मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता संदर्भिय क्र. १ वर नमुद, शासन निर्णय, दि.१९ 


जुले, २०१० अन्वये मा.मुख्यमंत्री, यांच्या अध्यक्षतेखाळी शिखर समिती गठीत केली आहे. तसेच वर नमुद 


संदर्भाधीन क्र. २, ३, व, ५ च्या शासन निर्णयान्वये शिखर समितीमध्ये सदस्यांच्या नियुक्तीचे स्वतंत्र 


शासन निर्णय निर्गमित केळे आहेत. सदर शिखर समिती मध्ये नव्याने सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


“राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जन्मशताब्दी महोत्सवानिमित्त मोझरी, क्षेत्रात मुलभूत सुविधा 


निर्माण करण्यासाठी विकास आराखडा” या अंतर्गत पुनर्रचित करण्यात आलेल्या मा. मुख्यमंत्री यांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः सं.क्र.२०१४/३३४/का.१४४४ 


अध्यक्षतेखालील “शिखर समिती” मध्ये सौ. निवेदिता दिघडे (चौधरी) यांची सदस्य म्हणून नियुक्‍ती 


करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०३१७०२१२९६१६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Vidya 
Hampayya 
Date: 2018.04.03 17:03:48 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत तातडीच्या आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी, 
१. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 
२. जिल्हाधिकारी, अमरावती 
प्रत माहितीसाठी, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 
४. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 
५. मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 
६. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 
७. मा. राज्यमंत्री (उद्योग व खणीकर्म, व पर्यावरण) तथा पालकमंत्री (अमरावती) यांचे खाजगी 
सचिव, मुंबई 
८. मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 
९. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
१०.अँड. यशोमती ठाकूर, मा. विधानसभा सदस्य, तिवसा, जिल्हा अमरावती, 
११.डॉ. अनिल बोंडे, मा. विधान सभा सदस्य मोर्शी जिल्हा अमरावती 
१२.सर्व सन्माननीय संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, 
१३.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई 
१४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई 
१५.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर 
१६.अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सं.क्र.२०१४/३३४/का.१४४४ 


१७. प्रधान सचिव नगर विकास विभाग 

१८ प्रधान सचिव ग्राम विकास विभाग 

१९ विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 

२० जिल्हाधिकारी, अमरावती 

२१ उप आयुक्त (नियोजन) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती 

२२ जिल्हा नियोजन अधिकारी, अमरावती 

२३ सरपंच, श्रीक्षेत्र मोझरी, जि. अमरावती 

२४ विश्वस्त, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज संस्थान श्रीक्षेत्र मोझरी जिल्हा अमरावती 

२५ दुरसंचार विभागाचे प्रतिनिधी जि. अमरावती 

२६ सौ. पुष्पा बोंडे, सदस्या, संचालक मंडळ, अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ गुरूकुंज आश्रम 
ता. तिवसा जि. अमरावती 

२७ सौ. निवेदिता दिघडे (चौधरी), वार्ड नं ४, तिवसा, तालुका तिवसा जिल्हा अमरावती 

२८ वित्त विभाग (व्यय-८)/ (अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई 

२९ सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ इमारती-३, मंत्रालय, मुंबई 

३० जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 

३१ अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

३२. नियोजन विभाग का-१४२४, मंत्रालय, मुंबई 

३३. निवड नस्ती, का-१४४४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


